विज्ञान आणि नाविन्यता कार्यक्रम केंद्रांतर्गत 
नव्याने टेक्नोलॉजी लॅब विकसित करून 
तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. रागांआ-२०२२/प्र.क्र.६६/से-२/३९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जुले, २०२३. 


संदर्भ : १) सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.रागांआ-२०२२/प्र.क्र.६६/से-२/३९, 
दिनांक ०९.१२.२०२२ 
२) सा.प्र.वि., शासन शुध्दीपत्रक क्र.रागांआ-२०२२/प्र.क्र.६६/से-२/३९, 
दिनांक १३.०७.२०२३ 


शुध्दीपत्रक : - 


१. 


संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १३.०७.२०२३ रोजीचे शासन शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करण्यात येत 
आहे. 

संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०९.१२.२०२२ शासन निर्णयातील अटी व शर्ती मधील अनु क्र. १ आणि 
अनु क्र. ४ पुढीलप्रमाणे वाचावा :- 

अनु क्र. १ -: अँग्रीकल्वरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती, जि. पुणे यांनी सादर केलेला प्रस्ताव 
नाविन्य पूर्ण असल्याने प्रथमत: पथ:दर्शी प्रकल्प म्हणून बारामती येथील सायन्स अँन्ड इन्व्हेंशन 
अँक्टीव्हिटी सेंटर येथे राबविण्यात यावा. तसेच सदर केंद्रात टेक्नॉंलॉजी aa विकसित 
करण्याकरिता आवश्‍यक असलेले सॉफ्टवेअर व हार्डवेटर खरेदीसाठीची टेंडर प्रक्रिया राजीव गांधी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाच्या नियंत्रणाखाली अँग्रीकल्वरल डेव्हळपमेंट ट्रस्ट, बारामतीच्या 
सायन्स अँन्ड इन्व्हेंश्न ऑक्टीव्हिटी सेंटर, बारामतीमार्फत राबविण्यात यावी व अंतिम निवड व निविदा 
प्रकियेस राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच आयोगाकडून 
संस्थेला त्याप्रमाणे निधी देण्यात यावा. 

अनुक्र.४-: या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातील उर्वरित पाच टेक्नॉंलॉजी SRA अंमलबजावणी यंत्रणा 
ही संबंधित केंद्राची संस्था असेल. या सर्व सहा संस्थांसाठी अँग्रीकल्वरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, 
बारामती ही अग्रणी संस्था राहील. तसेच सर्व सहा टेक्नॉंलॉजी लॅंबसाठी आवश्‍यक असणारे 


शिक्षकांचे प्रशिक्षण हे सायन्स अँन्ड इन्व्हेंश्न अक्टीव्हिटी सेंटर, अँग्रीकल्वरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रागांआ-२०२२/प्र.क्र.६६/से-२/३९ 


प्रति, 


vo 


१०) 


बारामती या संस्थेमार्फत राबविण्यात यावे. या सर्व बाबींवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी 
राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाची राहील. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७१३११५९३०७३०७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by AMBADAS 
SAHEBRAO CHANDANSHIVE 


Date: 2023.07.28 12:03:17 +05'30' 


(अं.सा. चंदनशिवे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई / नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४३), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई. 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन ३९ (रोखशाखा) तीन प्रती. 

संबंधीत संस्था (मार्फत राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग) मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


